श्री. क.स.आकोडे, संचालक, नगर रचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियत वयोमानानुसार 


शासन सेवेतून सेवानिवृत्त होत असल्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निवृत्ती-४८१९/११२७/प्र.क्र.९२/नवि-२७, 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जुले, २०१९. 
वाचा :- संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.आस्था/से.नि.२०१९/प्रशा-१ब/३६५८, दि.१९.०७.२०१९. 
शासन निर्णय :- 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
श्री. कमलाकर स.आकोडे, संचालक, नगर रचना तथा, मुख्य नियोजनकार, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ, मुंबई हे नियत वयोमानानुसार दि.३१.०७.२०१९ (म.नं.) पासून सेवानिवृत्त होत 
असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०७३११४११४८१८२५ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | 
Vishnu Shripati Patil ; 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव Terk शासन 


Wd: 


. महालेखापाल, FERTS-9 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, नागपूर. 

५. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३-प्रती) 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग सारथी, महाकाली 
गुंफा मार्ग, अंधेरी (पूवीमुंबई 

८. श्री. कमलाकर स.आकोडे, संचालक, नगर रचना तथा, मुख्य नियोजनकार महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ, मुंबई. 

९. निवडनस्ती / नवि-२७. 


Cc WwW A -5 


